“महाराष्ट्र राज्यातील पारंपारिक 
Taare मालिका निर्मिती व 
प्रसारण प्रसार भारती यांच्यामार्फत 
करणेबाबत." 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०२४/प्र.क्र.५९/टेक्स-३ 
नविन प्रशासन भवन, १४ वा मजला 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ सप्टेंबर,२०२४. 


वाचा : 


१ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.धोरण-२०२३/प्र.क्र.८१/टेक्स-५, 
दिनांक ०२.०६.२०२३. 
२) मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २९ ऑगस्ट,२०२४ रोजी झालेल्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
३) उप महासंचालक,दुरदर्शन महानिदेशालय,नवी दिल्ली यांचे दिनांक ११.०९.२०२४ 
रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना : 
राज्याच्या वस्त्रोद्योगाच्या वाढीस चालना देण्यासाठी व TSIM आवश्यक त्या 
उपाययोजनांना हातभार लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन २०२३ मध्ये पुढील ५ वर्षाच्या 
कालावधीसाठी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहिर केलेले आहे. 
महाराष्ट्राच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्राचीन काळापासून प्रदीर्घ इतिहास आहे. ही वस्त्रे कापूस, 
रेशीम, आणि लोकर यासह विविध प्रकारच्या सामुग्री पासून तयार केली जातात. उपजिवीकेचे 
संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपारीक वस्त्रोद्योग विणकराना इतर रोजगारांकडे स्थलांतरीत 
होण्यापासून परावृत्त करण्याच्या दृष्टीने अतिरीक्त प्रोत्साहन देणे या धोरणाचे उदिष्ट आहे. 
महाराष्ट्रातील खाळीळ पाच वस्त्रांना पारंपारीक वाण म्हणून घोषीत करण्यात आळेळे आहे. 
१) पैठणी साडी 
2) हिमरू शॉल 
) 
) 


3) करवत काटी 

8) घोंगडी 

५) खण फॅब्रीक 

महाराष्ट्राच्या पारंपारिक वाणाच्या बहुरूपी जगाची गाथा जागतिक स्तरावर सांगण्याची 
गरज आहे. याअनुषंगाने उप महासंचालक,प्रसार भारती,दुरदर्शन महानिदेशालय,नवी दिल्ली 
यांनी दिनांक ११.०९.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्रसार भारती व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या संयुक्‍त 
विद्यमाने महाराष्ट्र राज्यातील पारंपारिक वस्त्रोद्योगाच्या प्रचारासाठी मालिका (Docu-Drama 


SIR निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०२४/प्र.क्र.५९/टेक्स->३ 


586169 निर्मितीचा तसेच सदर मालिका प्रसार भारती ओ.टी.टी. यांच्यामार्फत प्रसारण 
करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर HOS आहे.सबब, महाराष्ट्र राज्यातील पारंपारिक वस्त्रोद्योगाची 
मालिका निर्मितीबाबत व प्रसार भारती ओ.टी.टी. यांच्यामार्फत प्रसारण करणेबाबतच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील पारंपारीक TAIT विणकरांचा सन्मान करण्यासाठी शासनाने राबविलेल्या 
योजना आणि सामाजिक व आर्थिक विकासात या क्षेत्राच्या योगदानावर Wehr टाकण्यासाठी 
तसेच महाराष्ट्राच्या पारंपारिक वाणाच्या बहुरूपी जगाची गाथा राष्ट्रीय तसेच जागतिक स्तरावर 
सांगण्यासाठी प्रसार भारती ,दुरदर्शान महानिदेशालय,नवी दिल्ली व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र 
शासन यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्यातील पारंपारिक THAT प्रचारासाठी मालिका 
(Docu-Drama Series) निर्मितीचा तसेच सदर मालिका प्रसार भारती ओ.टी.टी. यांच्यामार्फत 
प्रसारण करणेबाबत या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर मालिकेसंदर्भातील स्क्रोप्टची तपासणी करण्याकरीता आणि मान्यता देण्याकरीता 
खालीलप्रमाणे तज्ञांची समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


(१) आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर  -  झध्यक्ष 
2) उपसचिव (वस्त्रोद्योग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग - सदस्य 
विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
(३) उपसचिव (रेशीम),सहकार,पणन व वस्रोद्योग विभाग, - सदस्य 
मंत्रालय,मुंबई 
(४) प्रादेशिक उपायुक्‍त (वस्त्रोद्योग) नागपूर - सदस्य 
(4) प्रसार भारती, दुरदर्शन महानिदेशालय,नवी दिल्ली यांचे - सदस्य 
२ प्रतिनिधी 
(६) सहआयुक्त तांत्रिक, वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर - सदस्य सचिव 
३. सदर मालिका तयार करून प्रसारण करण्याकरीता येणारा अंदाजे रू.३,५०,००,०००/-( 


सर्व कर वगळून ) इतका खर्च TSIM विभाग,महाराष्ट्र शासन आणि प्रसार भारती, दुरदर्शन 
महानिदेशालय,नवी दिल्ली यांच्यामध्ये ५०: ५० च्या प्रमाणात विभाजीत करण्यात येईल. 

४. सदरहू खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, लेखाशिर्ष-२८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११० संमिश्र 
ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, (०३) (०७) एकात्मिक व शाश्वत THEM धोरण 
२०२३-२८ च्या अंमलबजावणीच्या संबंधीचा प्रशासकीय खर्च,प्रसिध्दी,प्रकल्प व्यवस्थापन 
अभिकरण संबंधीत खर्च व इतर खर्च (कार्यक्रम) (२८५१ ७४६३) ३३ अर्थसहाय्य " या लेखा 
शिर्षाखाली सन २०२४-२५ करीता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा 
व त्याच लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०२४/प्र.क्र.५९/टेक्स-३ 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२७११५५२३३६०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRADDHA DEVEN 
KOCHAREKAR 


(श्रध्दा कोचरेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स. मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
मंत्रालय,मुंबई. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
५. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ३२. 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्त (TAA), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई. 

११. नियोजन विभाग (का-१४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. उप महासंचालक,दुरदर्शन महानिदेशालय,नवी दिल्ली 

१४. अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

१६. प्रादेशिक उपआयुक्त (वस्त्रोद्योग), सर्व. 

qo. निवड नस्ती (टेक्स-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


